मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ 
औरंगाबाद न्यायालयाकरिता 2 Mbps 
Leased Line (NIC) from Copper to 
Fiber Optic Cabel media साठी पहिल्या 
वर्षाकरिता रु.५,८६,४७९/- व दुसऱ्या 
वर्षाकरिता रु.२०,०७९/- इतक्या रकमेस 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र.०३/का. ०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई- कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई यांचे पत्र H.Comp/Sec/09/2023, दिनांक ०४.०१.२०२३. 
२) समक्रमांकाचे शासन पत्र दिनांक ०८.०२.२०२३. 
३) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई- कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील 
शाखा, मुंबई यांचे पत्र H.Comp/Sec/00¢/2023, दिनांक १४.०२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई यांच्या 
संदर्भ क्र. १ येथील पत्रानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ औरंगाबाद 
न्यायाळयाकरिता २ Mbps Leased Line (NIC) from Copper to Fiber Optic Cabel media 
साठी प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला. सदर प्रस्तावास माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे 
अभिप्राय घेण्यात आळे असून, 2 Mbps Leased Line (NIC) from Copper to Fiber Optic Cabel 
media Ol प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे खंडपीठ औरंगाबाद न्यायाळयाकरिता 2 Mops Leased 
Line (NIC) from Copper to Fiber Optic Cabel media करिता पहिल्या वर्षाकरिता अनावर्ती 
खर्च रु.५,८६,४७९/- (अक्षरी रु. पाच लक्ष शहह्याऐंशी हजार चारशे एकोणऐंशी फक्त) व दुसऱ्या 
वर्षाकरिता आवर्ती खर्च रु.२०,०७९/- (अक्षरी रु. वीस हजार एकोणऐंशी waa) इतक्या खर्चास 
याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यानुषंगाने 2 Mbps point to point Leased Line conversion over Fiber Optic media 
बाबत तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र.०३/का. ०७ 


Sr. Year Particular Amount GST Total Grand 
No. (18% GST) | (Includin | Total in Rs. 
in Rs. gGST)in | Approx. 
Approx. Rs. 
Approx. 
1. | For1* One Time Charges | 4,80,000 86,400 5,66,400 5,86,479/- 
Year for OFC Media (Non 
Circuit Rent 17,016 3,062.88 | 20,078.88 | recurring 
2. | From 20१ Circuit Rent 17,016 3,062.88 | 20,078.88 20,079/- 
Year (Recurring) 


३.  याप्रित्यर्थ येणारा खर्च हा “मागणी क्र.जे-१, २०१४-न्यायदान, (00) १०२-उच्च न्यायालय, 
(०३) अपील झाखा, (०३) (०१) प्रबंधक अपील शाखा (भारित) (२०१४ ००९२)” या लेखाशीर्षातील “०६ 
दूरध्वनी, वीज व पाणीपुरवठा” या उदिष्टांतर्गत संबंधित वर्षात मंजूर केलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र. क्र. ३०/२०१३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग- 
१ उप विभाग-३ मधील अ. क्र. ४ परिच्छेद क्र. २७ (२) नुसार आवर्ती खर्चाच्या बाबतीत वार्षिक 
रु.५०.०० लक्ष पर्यंत पूर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०२२११२१०१२८११२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, NITIN V = 5 

JIWANE 


(नि. fa. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव. 


प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 
3. प्रबंधक (प्रशासन), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),-१, मुंबई, 
५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१,मुंबई, 
६. वित्त विभाग, (व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, ६ व ७ वा मजला अपीजे हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, ६ व ७ वा मजला SUG हाऊस, दिनशॉ वांच्छा 
रोड, के. सी. कॉलेज जवळ,चर्चगेट, मुंबई-२०. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 
१०. कार्यासन अधिकारी ४, २३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. निवड नस्ती/का. ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


